राज्यातील वीज उपलब्ध नसलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती 
शिवण्यासाठी लागणाऱ्या सुतळीगाठीची 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलद्वारे 
खरेदी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्र. सामुग्री-३११९/ प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, दि.०७ सप्टेंबर, २०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये राज्यातील ज्या शासकीय गोदामांमध्ये अद्यापही वीज 


उपलब्ध झालेली नाही, अशा गोदामांमध्ये अन्नधान्याच्या प्रमाणिकरणासाठी पुढील सहा महिन्यांसाठी 


४६०३.३२ सुतळी गाठी (एक गाठ ६० किलो) म्हणजेच २,७६,१९९ किलो सुतळी गाठीची खरेदी गव्हर्नमेंट 


ई-मार्केटप्लेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 


शासनाची मान्यता देण्यात आळेली आहे. 

या दि.०७ सप्टेंबर, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहेत: 
परिच्छेद क्र.१.२ : खरेदी करावयाच्या सुतळी गाठी या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी यांच्या कार्यालयात पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, त्यांचे पत्ते व त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुतळी गाठींची संख्या इत्यादी 
माहिती या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिली आहे. ही यादी गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलवर निविदेसह Upload करावी. 


ऐवजी 
परिच्छेद क्र.१.२ : खरेदी करावयाच्या सुतळी गाठी या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांच्या कार्यालयात पोहोच करणे आवश्‍यक असल्याचे निविदेमध्ये स्पष्ट करावे. संबंधित 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी, त्यांचे पत्ते व त्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या सुतळी गाठींची संख्या इत्यादी 
सुधारीत माहिती या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये दिळी आहे. ही यादी गव्हर्नमेंट ई- 
मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टळवर निविदेसह Upload करावी. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 


परिच्छेद क्र. (२) सुतळी गाठीची मानके (Specifications) व खरेदी प्रक्रिया: 
२.२ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची isi चिन्हांकित सुतळीचे जे 
पुरवठादार आहेत व त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाळ ही किमान ४० लाख रुपये आहे, अशा 


पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून ई-निविदा (£- 
Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या ग्राह्य निविदाकारांकडून त्यांना उत्पादक कंपनीचा अधिकृत 


वितरक असल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, उत्पादक निविदाकार असल्यास त्याच्या ।|5। मानकाची वैध प्रत 


अथवा निविदाकार हा अधिकृत वितरक असल्यास त्यांनी त्यांच्या उत्पादकाच्या ।|5। मानकाची वैध प्रत 


दराचा लिफाफा उघडण्यापुर्वी सादर करण्यास व इतर आवऱ्यक त्या बाबी जशा की पुरवठादाराच्या 
जबाबदाऱ्या ई-मेल द्वारे निविदाकारास कळविण्यात याव्यात. 


ऐवजी 


(२) सुतळी गाठीची मानके (Specifications) व खरेदी प्रक्रिया: 
२.२ गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) या पोर्टलवर उपरोक्त मानकांची si चिन्हांकित सुतळीचे जे 
पुरवठादार आहेत व त्यांची मागील लगतच्या ३ आर्थिक वर्षांची सरासरी उलाढाल ही किमान ०१ कोटी 


रुपये आहे, अशा पुरवठादारांकडून बोली मागविण्यासाठी ई-निविदा प्रसिध्द करावी. निविदाकारांकडून 
ई-निविदा (E-Bid) प्राप्त झाल्यावर सहभागी झालेल्या ग्राह्य निविदाकारांकडून ते अधिकृत पुरवठादार 


असल्यास त्यांना उत्पादक कंपनीने अधिकृत वितरक नेमल्याबाबतचे प्राधिकारपत्र, उत्पादक iSO 


प्रमाणपत्र धारक असल्यास त्याची वैध प्रत, उत्पादक निविदाकार असल्यास त्याच्या IS!) मानकाची वैध 
प्रत अथवा निविदाकार हा अधिकृत वितरक असल्यास त्यांनी त्यांच्या उत्पादकाच्या S| मानकाची वैध 


प्रत तसेच मागील ३ वर्षांची आर्थिक उलाढाल दर्शविणारे प्रमाणित लेखा परिक्षण अहवाल निविदेसह 
सादर करावेत. 


परिच्छेद क्र. (६) पुरवठादार व खरेदीदारांची जबाबदारी:- 
६.१ जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 


त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 


ऐवजी 
६.१.१ जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत 
त्याबाबतचे प्राधिकारपत्र सादर करावे लागेल. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 


६.१.२ जर पुरवठादार हा उत्पादक कंपनीचा अधिकृत वितरक असेल तर, त्यास सदर प्रक्रियेत उत्पादक 
कंपनी ISO प्रमाणपत्र धारक असल्याबाबतची वैध प्रत सादर करावी लागेल. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०९१८१८५३४७९९०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc 40 A -0 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Satish Shridhar DN c= o-covenment of Mahara, ou-Food and 


Civil Supply, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=f7773 10687b16ba0f2d3f7f9e6f87fe68f9b1 b2 


Supe b5b73b75bab952ca0621, cn=Satish har Supe 


(सतिश श्रीधर सुपे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा. राज्य मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा.विधान सभा / परिषद सदस्य, 
मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व प्रशासकीय विभाग प्रमुख, मंत्रालय, मुंबई 
विभागीय आयुक्‍त, कोकण, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर 
जिल्हाधिकारी, ठाणे, पालघर, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर व गडचिरोली 
उपायुक्‍त (पुरवठा) कोकण, पुणे, औरंगाबाद व नागपूर 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी ठाणे, पालघर, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर व गडचिरोली 
वित्तीय सछ़ागार व उप सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा मंडळ द्वारा - वित्तीय सल्लागार व उप 
सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मुंबई 
वित्त विभाग, व्यय-४, Fars, yay 
उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, उदयोग-४, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक 
सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग , 
मुंबई 
निवड नस्ती (कार्यासन ना.पु.१६-आ) 
परिशिष्ट-अ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 


(अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 
दि.१८ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद १.२ नुसार सुतळी गाठींचा पुरवठा करण्यासाठी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये 
व त्यांना पुरवठा करावयाच्या सुतळी गाठींचा तपशील दर्शविणारा तक्‍ता ) 


अनु.क्र. क्षेत्रीय कार्यालय पुरवावयाच्या | पुरवावयाच्या सुतळी । GeM वर ५००ग्रॅ.सुतळी 

सुतळीची गाठींची संख्या चे १ युनिट याप्रमाणे 

संख्या (६० किलोचा एक बेळ | एकूण युनिटसची संख्या 

(किलो मध्ये) याप्रमाणे ) 

१. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे १०२६० १७१ २०५२० 
२. । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड ३००० Yo ६००० 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पालघर ११५५० १९२.५ २३१०० 
. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रत्नागिरी ३००० Yo ६००० 
५. । जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सिंधुदुर्ग १००० १६.६६ २००० 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक २३७६० ३९६ ४७५२० 
७. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धुळे ५००० ८३.३३ १०००० 
८. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार ८५०० १४१.६६ १७००० 
९. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जळगाव ४००० ६६.६६ ८००० 
qo, | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अहमदनगर २१००० ३५० ४२००० 
११. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे १५५०० २५८.३३ ३१००० 
१२. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सातारा ५००० ८३.३३ १०००० 
१३. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सांगळी ९००० १५० १८००० 
१४. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर ८५०० १४१.६६ १७००० 
१५. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, औरंगाबाद १९००० ३१६.६६ ३८००० 
१६. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बीड १४००० 233.33 २८००० 
१७. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जालना ८००० 933.33 १६००० 
१८. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, परभणी ११००० १८३.३३ २२००० 
१९. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद १०८८९ १८१.४८ २१७७८ 
२०. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, लातूर ९००० १५० १८००० 
२१. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड १०००० १६६.६६ २०००० 
२२. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, हिगोली ९००० १५० १८००० 
२३. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम १९५४० ३२५.६६ ३९०८० 
२४. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अकोला ३००० yo ६००० 
२५. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, बुलढाणा २००० ३३.३३ ४००० 
२६. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, यवतमाळ १७००० २८३.३३ ३४००० 
२७. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नागपूर ४००० ६६.६६ ८००० 
२८. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा ३००० Yo ६००० 
२९. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, चंद्रपूर ५००० ८३.३३ १०००० 
३०. | जिल्हा पुरवठा अधिकारी, गडचिरोली २७०० ४५ ५४०० 
एकूण २,७६,१९९ ४६०३.३२ ५,५२,३९८ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३११९ /प्र.क्र.८९/ना.पु.१६-अ, 


परिशिष्ट- ब 
(अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ८९/ 
ना.पु.१६अ, दिनांक : ०७ सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद ६.४ नुसार द्यावयाचे सुधारीत प्रमाणपत्र) 


प्रति, 

सहसचिव, ना.पु.१६-अ, 
अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., 
मंत्रालय, मुंबई 


विषय :- सुतळी गाठी जिल्ह्यासाठी प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र देणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन निर्णय क्र.सामुग्री-३११९/प्र.क्र. ८९/ना.पु.१६अ 
दिनांक, ०७ सप्टेंबर, २०१९ 


महोदय, 

प्रमाणित करण्यात. येते को, मसरा Sake यांचेकडून या 
कार्यालयास दिनांक ------ रोजी ६० किलो वजनाची एक गाठ याप्रमाणे ------ इतक्या सुतळी 
गाठी सुस्थितीत प्राप्त झाल्या आहेत. सदरची सुतळी गाठी आय.एस.आय. मार्क दर्जाची 
असल्याबाबत खात्री करण्यात आली आहे. करीता प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. 


दिनांक स्वाक्षरी/- 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी 


गोल शिक्का 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


